वयाच्या ५०-५५ व्या वर्षापलिकडे/अर्हताकारी 
सेवेच्या ३० वर्षानंतर शासकीय 
अधिकारी/कर्मचारी यांचे सेवा पुनर्विलोकन 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
मराठी भाषा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : पुनर्वि २०२०/प्र.क्र. १०४/आस्था-२ 
नवीन प्रशासन भवन, ८ वा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : १८ मार्च, २०२१ 


शासन निर्णय- 


सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय, दिनांक १०.०६.२०१९ अन्वये विहित 


केल्यानुसार मराठी भाषा विभागाच्या अधिनस्त कार्यालयांतील खालील अधिकाऱ्यांची शासन 
सेवेतील नियुक्‍ती त्यांच्या ३५ वर्षे वयापूर्वी झाली असल्याने, त्यांच्या वयाची ५० वर्षे पूर्ण होतेवेळी 
त्यांना शासन सेवेत पुढे कार्यरत ठेवण्याबाबत पुनर्विलोकन करण्यात आले. सामान्य प्रशासन 


विभाग, शासन निर्णय, दिनांक १०.०६.२०१९ नुसार सदर अधिकारी पात्रतेचे विहित निकष पूर्ण 


करीत असल्याने त्यांच्या वयाच्या ५० वर्षानंतर त्यांना शासन सेवेत चाळू ठेवण्यास पात्र असल्याने 


शासनाने त्यास मान्यता दिली आहे. 


अ.क्र. ।कार्यालयाचे नांव अधिकाऱ्याचे नांव /पदनाम सेवेत चालू 
ठेवण्यासाठी 
पात्रता 
शि महाराष्ट्र राज्य साहित्य | श्रीमती मीनाक्षी पाटील, सचिव पात्र 
संस्कृती मंडळ,मुंबई 
२ भाषा संचालनालय, मुंबई | श्री.योगेश लक्ष्मण ated, विभागीय | पात्र 
सहायक भाषा संचालक (अनुवाद व 
शब्दावली) 
३ भाषा संचालनालय, मुंबई | stare किसन यादव,सहायक | पात्र 
भाषासंचालक (अनुवाद व शब्दावली 


पृष्ठ २ पैकी १ 


शासन निर्णय क्रमांकः पुनर्वि २०२०/प्र.क्र. १०४/आस्था-२ 


२. संबंधित कार्यालयाने उपरोक्त अधिकाऱ्यांच्या सेवा शासन सेवेत चाळू ठेवण्यासंबंधीच्या 


पात्रतेबाबतच्या उचित नोंदी त्यांच्या सेवापुस्तकात घेण्यात याव्यात. 


3. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७७५/"५/.गीचीघा990॥9.90९.॥ या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२१०३१७१७३९२९०७३३ 


असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
MANGESH Digitally signed by MANGESH 
PARSHURAM व गाने tent 
KUDTARKAR +0530 
(मं.प.कुडतरकर) 
कार्यासन अधिकारी 


सहसचिव, मराठी भाषा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
संचाळक, भाषा संचालनालय, मुंबई-४०० ०५१ 
सचिव, महाराष्ट्र राज्य साहित्य संस्कृती मंडळ ,मुंबई-४०० ०२५ 
अवर सचिव (आस्था), मराठी भाषा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
प्रधान सचिव (मराठी भाषा) यांचे स्वीय सहाय्यक, मराठी भाषा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
आस्थापना अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य साहित्य संस्कृती मंडळ ,मुंबई- ४०० ०२५ 
(सेवापुस्तकात नोंद घेण्यासाठी) 
७) आस्थापना अधिकारी, भाषा संचाळनालय, मुंबई- Yoo ०५१ 
(सेवापुस्तकात नोंद घेण्यासाठी) 
८) श्रीमती मीनाक्षी पाटील, सचिव, महाराष्ट्र राज्य साहित्य संस्कृती मंडळ,मुंबई- ४०० ०२५ 
९) श्री.योगेश लक्ष्मण शोटये, विभागीय सहायक भाषा संचालक (अनुवाद व शब्दावली), भाषा 
संचाळनालय, मुंबई- Yoo ०५१ 
qo) श्रीवारद किसन यादव,सहायक भाषासंचाळक (अनुवाद व इाब्दावली), 
भाषा संचालनालय, मुंबई- Yoo ०५१ 
११) निवड नस्ती (आस्था-२ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


